RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ६४ ] 


सोमवार, जुलै ११ , २०१६ / आषाढ २०, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ११ जुलै २०१६ . 


अधिसूचना 


वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२. 


" 


क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०६१५ / प्र.क्र .२०८ / फ- १.- ज्याअर्थी, नंदूरबार जिल्ह्यातील नंदूरबार वन विभाग या वन विभागामध्ये समाविष्ट असलेल्या 
व शासनाच्या मालकीचे असलेल्या, अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राचे ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्र असा करण्यात आला आहे ) 
परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय, वनस्पतीविषयक महत्त्व असलेल्या कारणाने , त्यातील अस्वल , बिबट , त्यातील प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच 
त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र शासनास स्थानिक समुदायाशी विचारविनिमय केल्यानंतर , ते क्षेत्र “ संवर्धन राखीव 
म्हणून घटित करणे गरजेचे आहे , असे वाटते ; 


" 


त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३) याच्या कलम ३६- क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि याबाबतीत समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त क्षेत्र हे “ तोरणमाळ संवर्धन राखीव ” या 
नावाने ओळखले जाणारे संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करीत असून त्याचे स्थान व हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
आहेत . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०६-१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २०, शके १९ ३८ 

अनुसूची 


वन खंड 


नंदूरबार जिल्ह्याच्या नंदूरबार वन विभाग या वन विभागातील तोरणमाळ या वन परिक्षेत्राच्या राखीव वनातील “ तोरणमाळ संवर्धन 
राखीव " क्षेत्राचे स्थान व हद्दी : 

वन प्रादेशिक वृत्त धुळे : वन विभाग - नंदूरबार 
क्षेत्राची वन परिक्षेत्र 
अ.क्र . 

वनपरिमंडळ नियत क्षेत्र गावाचे नाव 

क्षेत्र ( हे .) 
स्थिती 

क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) 
राखीव वन तोरणमाळ राणीपुर राणीपूर राणीपूर ५१६, ५१७ 

२१७.१० 
२ नागझिरी ( पूर्व) नागझिरी ५०६ ते ५० ९ 

८६३.० ९ 


१ 


कोटबंधनी 


कोटबंधनी 


कोटबंधनी 


२ ९ ५ , ३०१ 


४७९ .०२ 


४ 


मोदलगांव 


मोदलगांव 


२७० 


३०७.५६ 


८ 


जयापाणी 


जयापाणी 


१७५१.८६ 


२६७ ते २६ ९ , 
२ ९ ६ ते ३०० 


६ 


तोरणमाळ 


तोरणमाळ ( पूर्व) 


तोरणमाळ 


१२२३.९ ६ 


९ ५ ते ९ ७ , 
१२२ ते १२४ 


७ 


तोरणमाळ ( पश्चिम ) 


१५४ ९ .१ ९ 


९ ८ , ९९ , ११८ , 
१२० , १२१, २६२ , 


२६५ 


८ 


कालापाणी 


कालापाणी 


१ ९ ७२.१० 


११९ , २५ ९ ते २६१, 
२६३, २६४ , २६६ 


९ 


खडकी 


खडकी 


खडकी 


६६,६८ , ८५, १०० 


९ ७८.४५ 


एकूण 


१ 


४ 


८ 


४१ 


९ ३४२.३३ 


तोरणमाळ संवर्धन राखीव ” क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र ९ ३४२.३३ हेक्टर किंवा ९ ३.४२ चौ.कि.मी. 


चतुःसिमा 


उत्तर. 


-तोरणमाळ वनपरिक्षेत्राची सीमा, कम्पार्टमेंट क्रमांक ९ २, ९ ३, ९ ४ , ८६ , ६५, ६७, ६ ९ ( भाग ) 


. 


दक्षिण. -शहादा वनपरिक्षेत्राची सीमा , कम्पार्टमेंट क्रमांक ५१८ , ५२० 


पूर्व. - मध्यप्रदेश राज्याची राखीव वनाची सीमा 


पश्चिम . - तोरणमाळ वनपरिक्षेत्राची सीमा , कम्पार्टमेंट क्रमांक ८३, ८४, १०१, ११७, ११६, ११५ , २५८ , २७१, २ ९ ३ , २ ९ ४ , ३०२, ५०५ , 

५१२, ५१५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश महाजन , 
शासनाचे सहसचिव ( वने ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , 


शके १ ९ ३८ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 11th July 2016 . 


NOTIFICATION 


Wild LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 

No. WLP. 0615 /CR - 208 / F - 1.- Whereas, it appear to the Government of Maharashtra after 
having consultation with local communities that , the area owned by Government described in 
the Schedule (hereinafter referred to as the “ said area ” ) comprised within Nandurbar Forest 
Division of Nandurbar District , for reasons of its ecological, faunal and floral significance, needs 
to be constituted as a “ Conservation Reserve” for the purpose of protecting Bear, Leopard , flora 
and fauna therein and their habitat; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 36 – A of the Wild Life 
(Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby declares the said area as a “ Conservation Reserve” to be 
known as “ Toranmal Conservation Reserve ” the situation and limits of which are specified in the 
Schedule appended herewith . 

Schedule 


Situation and limits of " Toranmal Conservation Reserve ” in Reserve Forest of Forest 
Range of Toranmal of Nandurbar Forest Division of Nandurbar District . 


Forest Territorial Circle , Dhule , - Nandurbar Forest Division , Shahada 


Range 


Round 


Beat 


Village 


Compartment 

No. 


Sr. Legal 
No. status of 

land 
1 

2 


Forest 

Area 
(in ha .) 

8 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


Toranmal 


Ranipur 


Ranipur 


Ranipur 


516 , 517 


Reserved 
Forest 


217.10 


2 


Nagaziri (East) Nagaziri 


506 to 509 


863.09 


3 


Kotbandhani 


Kotbandhani 


Kotbandhani 295 , 301 


479.02 


4 


Modalgadh 


Modalgadh 


270 


307.56 


5 


Jayapani 


Jayapani 


1751.86 


267 to 269, 
296 to 300 


6 


Toranmal 


Toranmal 


1223.96 


Toranmal 
( East) 


95 to 97, 
122 to 124 


7 


1549.19 


Toranmal 
(West ) 


98 , 99 , 118 , 
120 , 121,262, 
265 


8 


Kalapani 


Kalapani 


1972.10 


119, 259 to 
261, 263, 264 , 
266 


9 


Khadaki 


Khadaki 


Khadaki 


66,68 , 85 , 100 


978.45 


Total 


1 


4 


9 


8 


41 


9342.33 


Area of " Toranmal Conservation Reserve” is 9342.33 Ha. or 93.42 Sq. Km . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २०, शके १९ ३८ 


Boundaries : 


North . — Range boundary of Toranmal, Compartment Number 92 , 93 , 94 , 86 , 65 , 67, 

69 (part). 


South . - Range boundary of Shahada , Compartment Number 518 , 520 


East. — Reserved Forest boundary of Madhya Pradesh State. 


West. — Range boundary of Toranmal, Compartment Number 83 , 84 , 101, 117 , 116 , 115 , 

258 , 271 , 293 , 294 , 302 , 505 , 512,515 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH MAHAJAN , 
Joint Secretary ( Forests ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


